राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
मौ.वडेपुरी, ता.लोहा, जि.नांदेड येथील नळ 
पाणी पुरवठा योजनेच्या कामास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१८/प्र.क्र.२९८/पापु-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०२ मार्च, २०१९ 


वाचा- 

१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,नांदेड यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जिपना/ ग्रापापुरवि/ 
निविदा/३४/२०१४,दि.१६/८/२०१४ 

२) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी मुळ तांत्रिक 
मान्यता क्र.३९१,दिनांक-१५/७/२०१४ 

३) शासन पत्र क्रमांकः पापुयो-२०१५/प्र.क्र.१३१/पापु-१८,दि.२८/७/२०१५ 

४) कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद,नांदेड यांचे जा.क्र./ 
जिपनां/ग्रापापुवि/२८(७३,दि.२७/१२/२०१८ 


प्रस्तावना- 

मौ.वडेपुरी,ता.लोहा,जि.नांदेड येथीळ नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.१ 
अन्वये मुळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.संदर्भ क्र.२ अन्वये कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण 
पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद,नांदेड यांनी मुळ तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे.तथापि,सदर 
योजनेच्या कामात जादा दराच्या निविदा स्विकृत केल्यामुळे तसेच मुळ विहीर कोरडी गेल्याने 
विहीरीची जागा बदलल्यामुळे खर्चात वाढ झाली आहे.सदर योजनेच्या जादा दराच्या निविदेस संदर्भ 
क्र.३ अन्वये शासनाची मंजूरी घेण्यात आलेली आहे.कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण पाणी पुरवठा 
विभाग,जिल्हा परिषद,नांदेड यांनी सुधारीत अंदाजपत्रकास Technically Approved केले 
आहे.त्यानुसार कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद,नांदेड यांच्या संदर्भ 
क्र.४ अन्वये योजनेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःसुप्रमा २०१८/प्र.क्र.२९८/पापु-१८ 


शासन निर्णय- 

मौ.वडेपुरी,ता.लोहा,जि.नांदेड येथीळ नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. १४१.४४/- (ढोबळ) लक्ष 
(अक्षरी एक कोटी एक्केचाळीस लक्ष चव्वेचाळीस हजार रुपये फक्त) एवढ्या सुधारीत किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन राहुन सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदर योजनेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यात यावी. 

ही योजना जिल्हा परिषदेमार्फत कार्यान्वित करण्यात येईल. 

या योजनेच्या मुळ प्रशासकीय मंजूरी दिलेल्या शासन निर्णयातील व तांत्रिक मान्यतेच्या 
आदेशातील ACT व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

सन 2093 मधीव CAG यांच्या अहवालानुसार राज्यातील २१ टक्के पाणी पुरवठा योजना 
या देखभाल दुरुस्ती अभावी वीजदेयक न भरल्यामुळे बंद पडल्या असल्याचे दिसुन 
येते.त्यामुळे सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी पाणी पट्टी दरामध्ये 
आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी वाढ करण्यात यावी. 

५) ही योजना पुर्ण झाल्यावर ती संबंधीत ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधीत 
कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जि.प.नांदेड यांचेकडून योजना प्रत्यक्षात 
पुर्ण झाली आहे. या आशयाची सुचना मिळाल्याच्या दिनांकापासुन १ महीन्याच्या आत 
योजना ताब्यात घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना 
प्रत्यक्षात पुर्ण झाल्यावर लगेच संबंधीत कार्यकारी कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण पाणी पुरवठा 
विभाग,जि.प.नांदेड,संबंधीत ग्रामपंचायत अधिकारी व कंत्राटदार योजनेची संयुक्‍त पाहणी 
आयोजित करावी. पाहणीत कोणतेही दोष आढळुन आल्यास योजना ताब्यात देण्यापुर्वी 
सुधारण्यात यावी. 

योजना राबविणे ,त्यांचे परिरक्षण,दुरुस्त्या विशोष दुरुस्त्या धरुन यासाठी दरवर्षी येणारा 
आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी,योजनेत घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत/ अनुदान मिळणार नाही. 

७) हागणदारीमुक्‍तीबाबत प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) योजना पुनर्सुधारीत होणार नाही, याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची राहील. 


९) योजनेची उर्वरीत कामे ६ महीन्यात पुर्ण करण्यात यावीत. 
१०) सदर योजनेचा निरीक्षण अहवाल अधीक्षक अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण यांचेकडून 
जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्याशिवाय योजनेचा निधी वितरीत करण्यात येऊ नये. 


x 


AN 
~~ 


<< 


Tae) 
~n 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकःसुप्रमा २०१८/प्र.क्र.२९८/पापु-१८ 


०२. या योजनेच्या सुधारीत किंमतीतील वाढीव खर्च रु. १८.४२/- लक्ष (अक्षरी अठरा लक्ष बेचाळीस 
हजार फक्त) हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाखालील राज्य हिऱ्यातुन/जिल्हा नियोजन 
मंडळाकडून/ किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतुन करण्यात यावा. 

०३. प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दि. १७/०४/२०१५ च्या क्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियमन भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग पहीला, उपविभाग-३ 
मधील अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार देण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०२१४०७०६९६२८ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh Sawé 
S ures h DN: c=IN, o=Government Of Mahar: 
‘Water Supply ion Department, 
stalCode=400032, Mahi 
1 2.5.4.20=e695ebef4b8a6c860bec48f3ef34f42f0c1 3f 
a Wa | fa m 8d1aa06f854d5b9bd6874084124, 
I iber=bcaafl1242528ff3cd 2¢c8eb039293 
21c1c09c0a7c4d906e3b8a47677ad9769, Si h 
Rathod atm ato 
Date: 2019.03.02 14:08:30 +05'30' 
(सु.स.राठोड) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री,पाणी पुरवठा व स्वच्छता. 

२. मा.राज्यमंत्री,पाणी पुरवठा व स्वच्छता. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद 

४. मा.विधानमंडळ सदस्य (सर्व) 

५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,नांदेड 

७. महालेखापाल,लेखा परिक्षा,महाराष्ट्र-२,नागपुर 

८. महाळेखापाल,लेखा परिक्षा,महाराष्ट्र-१,मुंबई 

९. संचालक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था (वासो),बेलापुर,नवी मुंबई. 
१०.मुख्य अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,औरंगाबाद. 

११.अधीक्षक अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण,नांदेड 

१२.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद,नांदेड 
१३.संचालक (वित्त),महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,सिडको भवन,बेलापुर,नवी मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुप्रमा २०१८/प्र.क्र.२९८/पापु-१८ 


१४.उपसंचालक,भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा,औरंगाबाद. 

१५.वरिष्ठ भुवैज्ञानिक,भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा,औरंगाबाद. 

१६.अतिरीक्त मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई. 

१७.अपर मुख्य सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई 

१८.प्रधान सचिव,वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 

१९.मु.अ.तथा वि.का.अ. ,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२०.कार्यासने (पापु-०४,०६,०७,०९,१०,१३,१७ व २०),पा.पु.व स्व.वि.,मंत्रालय,मुंबई. 

२१. निवडनस्ती कार्यासन पापु-१८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


